राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१६-१७ (सर्व प्रवर्गांसाठी अंतिम हप्ता) व 
सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम हप्ता 
सहाय्यक अनुदान ८१ टक्के केंद्र हिस्सा) 
(सशर्त) संबंधीत ७ विद्यापीठांना वितरण करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०१८ 
वाचा : 
१. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92026/4(i)/2098- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 
२. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-9202G/ Uii)/209v- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 
३. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-9202/ Uiii)/20%8- 
NSS, दिनांक २१.०७.२०१७ चे पत्र. 
४. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G ११०११/ ०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 
५. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.९०.७ ११०११/०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 
६. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.3.0.१०.७ ११०११/०१/ २०१६- 
NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 


७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(११०/१६)/ साशि-७, 
दि.०२.०७.२०१६. 

९. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७/(८६/१७)/ साशि-७, 
दि. २०.०६.२०१७.. 

१०. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७/(१८४/१७)/ साठि-७, 

दि. ०८.१२.२०१७.. 
प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने -राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन २०१६- 
१७ व २०१७-१८ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साशि-७ 


संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०१६-१७ व 
२०१७-१८ साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ व ९ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आळे आहे. 
विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ 
पासून सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति 
विद्यार्थी, प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व 
क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून 
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० Cah झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. 
त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०१.०८.२०१७ रोजी 
केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला व व वाचा क्र.१० शासन निर्णयानुसार १९ विद्यापीठे/संचालनालये यांना सदर 
निधी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी मंजूर केला. उर्वरित ७ विद्यापीठे/संचालनालये यांना वर्ष 
२०१६-१७ चा अंतिम केंद्र हप्ता (सर्व प्रवर्ग) व वर्ष २०१७-१८ चा प्रथम केंद्र हप्ता (सर्व प्रवर्ग) चा प्रस्ताव 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ 
नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाळा असून सदर योजना 
केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र बचत खाते उघडले असून 
त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त पत्रानुसार निधी 
राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा करण्यात आला आहे. शासन 
निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन 
२०१६-१७ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम केंद्र हप्ता) व सन २०१७- १८ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम केंद्र हप्ता ८१% ) 
सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अव ब मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे ७ विद्यापीठे/संचालनालये यांना राष्ट्रीय सेवा योजना मंत्रालयीन कक्षाच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रु.१,७१,२२,२२१/- व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी 
रु.१,४९,३६,४९७/- अशी एकूण रक्‍कम रु.३,२०,५८,७१८/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी वीस लाख sgt 
हजार सातशे अठरा फक्त) सदर अनुदानाच्या रक्कमेच्या वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. ज्या 
विद्यापीठांकडे सन २०१६-१७ चा निधी शिल्लक आहे त्यांना सदर निधी सन २०१७-१८ च्या देय रकमेतून 
समायोजीत करुन निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपशील 
सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब मध्ये दिलेला आहे, परिशिष्ट अ व ब सोबत जोडले आहे). सहाय्यक अनुदानाची 
रक्‍कम PFMS द्वारे संबंधित विद्यापीठे/संचालनालये यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा 
योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी) हे अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१७/(१८४/१७)/साठशि-७ 


विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील 
महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन सहायक अनुदान वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र 
लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-* नागपूर तसेच या विभागाला 
अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर 
करावेत. 
उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०११८१५०५२७९४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Atul Hansraj 5310116 
IN Of 


1 DN: c=I harasht Higher And 
५1 ansla Technical Education Department, postalCode=400001 
st=Maharash 


2.5.4.20=b2641 14e5f2ab2d209a59196e3eb37b12d34901b451d 


626c61cd53a462c38f25, 


jalNumber=6d891625fcc94630c100902f1322ae39cead88079 
9263a1a29663e91 04afe30b, ‘Atul Hi Salunké 
Di 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विठोष कार्य अधिकारी. 


१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

3. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 2, नागपूर 

५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 
६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचालक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम समन्वयक 
९. वित्त विभाग (व्यय -५), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि -१/ लेखा शाखा / 

११.निवड नस्ती साशि-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट ब विदयापीठाना सन 17-18 चा प्रथम हप्ता (Ha हिस्सा) ( 81% समायोजित करुन) (रुपयात) 


1 |[1___20  |_3 |4 res 


अन्य वर्ग रक्‍कम मागील वर्षाची 
अ.क्र |विद्यापीठाचे नाव विद्यार्थी अनुसूचित जाता| अनुसूचित जमाती| समायोजित एकूण देय रक्कम । समायोजित केलेली 
केल्यानंतर रक्‍कम 


सोलापूर विद्यापीठ 219712 98618 1544670 1863000] 0| 
सोलापूर 197741 88756 1390203 1676700] 0 
41745 18737 293487 3539700] 


पवालक तत भा 9517 7493 29315 46325 34675 
bine ee ae ee 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त र 
विदयापीठ, नाशिक 0 

[ae 
संत गाडगेबाबा महाराज 
अमरावती विद्यापीठ, 


238950 190350 1455233 1884533 140467 
ठाकरसी महिला विद्यापीठ 215055 171315 1228324 1614694 207806 


मुंबई 
454005 361665 2683557 3499227 348273 


se) ede! 
कृषी विदयापीठ, परभणी 
शतय Rar संचालनालय 
(+ रेस्तर) पुणे फक) 


परिशिष्ट अ ( सन २०१६-१७ ची विद्यापीठांना अंतिम देय रक्‍कम ) (केंद्र हिस्सा) (रुपयांत) 


विदयापीठांकडील 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव विद्यार्थी अनुसूचित जाता| अनुसूचित जमाती अन्य वर्ग बक वय बतेचे वर्ष २०१६-१७ 
% मधील शिल्लक 


सोलापर विठयापीठ 
सोलापूर 


संचालक तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, मुंबई 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 

विद्यापीठ, नाशिक 
330 
ek *) 0 0 0| 


__ 0१ 0 00 
0 0 0 ___0 
_ 0११ 0 00 
0१ 0 0 ___0 


21. 


4 र po 534906 


